शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१८/प्र.क्र.२९/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १८ सप्टेंबर, २०१८. 
पहा :-१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ २०१८/ 
८२, दि. १६ जानेवारी, २०१८ व क्र. ४अ/आस्था/ परिविक्षा/२०१८/४८३, दि. ०९ जुले, २०१८. 
२) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.०५ मे, २०१८. 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षांचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारक रित्या पूर्ण 
केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त 
करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
व ज्या संस्थेत कार्यरत निर्णय क्रमांक व | केल्याचा दिनांक | कालावधीत कालावधी पूर्ण 
आहेत त्या संस्थेचे नांव दिनांक उपभोगलेली रजा | केल्याचा दिनांक 
| १. | : २. ३. 1 छु. | . 4. द. 
1 श्री. अमोल सुरेश धांडे, एससीटी- ०५/०३/२०११ निरंक ०४/०३/२०१३ 
अधिव्याख्याता, ६५१०/(२४४/१०) (म.पू) (A) 
यंत्र अभियांत्रिकी, तांशि-१. 
शासकीय तंत्रनिकेतन, दि. १०/०२/२०११ 
कोल्हापूर 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१८१२१७०६६५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Sudhir Jaya 
y : 
21e5917d8305, 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd7816 
h e y 002b4afOffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 


ostalCode=400032, st: 


Date: 2018.09.18 12:20:12 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,पुणे, 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर , 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


Cc “७ AD WO 


